रजिस्टर्ड नं. टीईसीएच/४७-३०३/एमबीआ्य/२००३-०५ 


whew 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


गुरुवार, ऑगस्ट १९, २००४/ श्रावण २८, शके १९२६ 


य य ययज्ससस् 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २००४ 


मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८. 
क्रमांक एमटीए. १७०३/प्र. क्र.-५३/परि-३.--मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९५८ 
(१९५८ चा मुंबई ६४) च्या कलम १३, पोट-कलम (2) स्पष्टीकरण-२ खालील बाब क्रमांक ५ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, गुरुद्दारा सचखंड बोर्ड, नांदेड 
या संस्थेच्या मालकीचे वाहन क्रमांक एमएच-२६-७६८५, एमएच-२६-बी-४८००, एमएच-२६-७६५२, 
एमएच-२६-बी-४१७०, एमएच-२६-बी-३३६३ या नोंदणी चिन्ह असलेल्या मोटार वाहनांचा केवळ 
. धर्मादाय हेतूसाठी वापरण्यात येणार असल्याने, ते ही अधिसूचना निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून 
३ वर्षाकरिता किंवा सदर संस्थेकडून उक्त हेतूसाठी वापरण्याचे चालू असेल तोपर्यंत, त्यापैकी आधी 
जे घडेल त्या कालावधीपर्यंत करमाफी देण्यात यावयाचे वाहन म्हणून अधिसूचित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
प्र. कृ. सगदेव, 
शासनाचे उप सचिव. 
भाग चार-ब--३३ (२५३) 
[ किंमत : रुपये ८.०० ] 


